फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून राज्यातील विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या च्या पदवी 
व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन 
अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्या सुरु असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी 
केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, इ. साठी 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ - १) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.निरंक, दि.१०/०४/२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१३१/तांशि-४, दि. १०/०६/२०१९. 
३) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०३/तांशि-४, दि. १३/०८/२०२०. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/६०० व ६०१, दि. २०/०८/२०२०. 
प्रस्तावना : 


फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील दिनांक 
१०/०४/२०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ ४ 
येथील दिनांक २०/०८/२०२० च्या पत्रांन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक टीईएम- 
२०२०/प्र.क्र.१०३/तांशि-४, दिनांक १३/०८/२०२० सोबतच्या Annexure “A” मध्ये सुधारणा 
करण्याची व प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 

फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या Annexure “A” मध्ये नमूद जगदंबा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च, कळंब, 
जि. यवतमाळ या संस्थेतील बी.फार्मसी अभ्यासक्रमाची प्रवेशा क्षमता ६० वरुन Goo करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तसेच दिनांक १३/०८/२०२० शासननिर्णयासोबतच्या Annexure “A” मधीळ अ.क्र.१३ 
वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०३/तांशि-४ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८२७१४२९४४४२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR :? 
DHARURKAR 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

३. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure A 
H.T.E.D., G.R.No.TEM-2020/C.R.103/TE-4, Dated 27 August, 2020 
List of New Course, Increase in intake , Division Full and Restoration in existing Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2020-21 


Institute peal 
Code Status1 aad Course Intake 2019-20) Approved by 
PCI 2020-21 


1290/PCI-3919 |Jagadambha Institute OF Un-Aided Non-Minority |Pharmacy UNDER Bachelor of _ 100 a Increase Intake 


Pharmacy And Research, Kalamb GRADUATE Pharmacy 


Page 1 of 1 


